मोबाईल टॉवर वरील मालमत्ता कर व अनधिकृत 
टॉवरसाठी समिती स्थापन करणेबाबतचा शासन 
निर्णय अधिक्रमित करुन सुधारीत शासन निर्णय 

निर्गमित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.२४२/नवि-२० 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
४ था मजला, मुख्य इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ डिसेंबर,२०२१. 


वाचा : शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.२४२/नवि-२०, दि. १०/१२/२०२१ 


प्रस्तावना :- 


मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळी पार पडलेल्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार विविध 
महानगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये मोबाईल टॉवरवर आकारण्यात येणारा मालमत्ता कर हा 
वेगवेगळा असल्याने सदर मालमत्ता कर एकसमान / सुसूत्रीकरण करण्यासाठी तसेच राज्यातील 
अनधिकृत मोबाईल टॉवर अधिकृत करण्यासाठी काय कार्यपध्दती असावी व किती कालावधीत सदर 
कार्यवाही पूर्ण करावी याबाबत शासन स्तरावर समिती नेमण्याबाबतचा विषय झासनाच्या विचाराधीन 
होता. त्यास अनुसरुन विभागाचा संदर्भाधीन दि.१०.१२.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन 
समितीमध्ये अतिरिक्‍त सदस्यांची नव्याने नियुक्ती करण्याकरीता सुधारीत शासन निर्णय निर्गमित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 
शासन निर्णय :- 

राज्यातील मोबाईल टॉवरवरीळ आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कराचे सुसूत्रीकरण 
करण्यासाठी तसेच अनधिकृत मोबाईल टॉवर अधिकृत करण्यासाठी कार्यपध्दती निश्चित करणेबाबत व 
याकरीताचा कालावधी विहित करण्याबाबत आव्यक त्या उपाययोजना सुचविण्याकरीता 
खालीलप्रमाणे नव्याने समिती गठित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


अ.क्र संबंधित अधिकारी समितीतील पदनाम 
eS प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (नवि-२), मंत्रालय, मुंबई अध्यक्ष 

२. | अप्पर मुख्य सचिव, महसूल विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे प्रतिनिधी सदस्य 

३. | अप्यर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
४. | प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे प्रतिनिधी सदस्य्ठा 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.२४२/नवि-२० 


५. | प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (नवि-१), मंत्रालय, मुंबई यांचे सदस्य 
प्रतिनिधी 

६. | सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे सदस्य 
प्रतिनिधी 

we दूरसंचार कंपनी (विशेष निमंत्रित), मुंबई यांचे प्रतिनिधी सदस्य 

८. | आयुक्त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई सदस्य-सचिव 


सदर समितीस आवश्‍यक वाटतील अशा क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना व इतर संबंधितांना, सदर समिती 
विचार विनिमयासाठी निमंत्रित करु ठाकेल. 


या समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील:- 


> राज्यातील मोबाईल टॉवरवर आकारण्यात येणारा मालमत्ता कर यांचे सुसूत्रीकरण 
करणे तसेच या आधीच्या थकबाकी बाबत विचार करणे. 

> अनधिकृत मोबाईल टॉवर अधिकृत करण्यासाठी कार्यपध्दती व कालावधी निश्चित 
करणे. 

> Access Charges याबाबत मार्गदर्शक सूचना निश्चित करणे. 

> Restoration Charges (ROW) निश्चित करणे. 


उक्त विषयाच्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचविण्यात याव्यात व समितीचा अहवाल ३० दिवसांत 
सादर करण्यात यावा. 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२३१५३९००५४२५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by C Priyanka 
Date: 2022.04.06 15:59:34 +05'30' 


(प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा.मंत्री (नगर विकास), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
२) मा.राज्यमंत्री (नगर विकास), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.२४२/नवि-२० 


) SOR मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) अप्पर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) सचिव / प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (नवि-१), मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 


प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (नवि-२), मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी मुंबई. 
१०) दुरसंचार कंपनी लिमिटेड, (विशेष निमंत्रित), मुंबई. 

११) निवडनस्ती, कार्यासन नवि-२०. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


